अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या 
गट ब (अराजपत्रित) मधील कर्मचाऱ्यांकरीता 
नियोजन विभाग (खुद्द च्या आस्थापनेवर 
अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : निविआ-२९२०/प्र.क्र.१७०/का.१४२१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दिनांक २१.१२.२०१९ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एएससी-१५१९/प्र.क्र.१९१/१४-अ, 
दिनांक १८.०१.२०२० 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७/ओ/१६ब, 
दिनांक ३०.०६.२०२० 

४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. निविआ-२९२०/प्र.क्र.१७०/१४२१, 
दिनांक २२.१०.२०२० 


शुध्दीपत्रक :- 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील समक्रमांकाच्या शासन निर्णयाच्या पहिल्या 
परिच्छेदामधीळ शेवटच्या ओळीतील “दि.३१/१२/२०१९” ऐवजी “दि.१८/०१/२०२०” असे 
वाचण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन 
शुध्दीपत्रक उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२१०१०६११४९४७६११६ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5. ce49983c415 1d2caflc185c657ea855ac85f31e5f68 
le, =MANTRALAYA,MUMBAI, 

serial Numi b9244e8f45f12e0a399cd036d6d3767c67 834995 1e3e5047b7469 
a24cdfb2, NNING DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=PRADNYA MAHALE 

Date: 2021.01.06 12:50:47 +05'30° 


(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

५. महाळेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
६. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-२९२०/प्र.क्र.१७०/का.१४२१, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
८. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
९. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१६-ब), मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


